ग्रंथालय संचालनालयाच्या अंतर्गत 
राजपत्रित गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय सर्वसाधारण 
बदल्यांबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जून, २०२३. 


वाचा- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


seat 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तरतूदीस अनुसरून व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ग्रंथालय संचालनालय 
व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट- ब राजपत्रित संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमुद अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर प्रशासकीय बदली करण्यात येत आहे : - 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सद्यस्थितीत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
शि ति २ ३ a eee 
fe श्री.अ.रा.सोनवणे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सातारा. | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सांगली. 
२ श्रीम. शा.गो.इंगोळे  । सहायक ग्रंथालय संचालक, कोकण | सहायक ग्रंथालय संचालक, पुणे. 
भवन. 
३ श्री.सु.श्री.गजभारे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, लातूर. | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
गडचिरोली. 
४ श्री.दि.भा.झोडगे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, ग्रंथालय | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
संचालनालय, मुंबई. शासकीय विभागीय ग्रंथालय, 
रत्नागिरी. 
५ श्रीमती क.सु.महाजन । जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
शासकीय विभागीय ग्रंथालय, | यवतमाळ. 
नाशिक. 
६ श्री.अ.वा.सुर्यवंशी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, नांदेड. 
उस्मानाबाद 


QIN Beal क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.८९/साशि-५ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव सद्यस्थितीत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
1 १_| २ ३ 18 | 
७ श्रीमती मि.रा.कांबळे । सहायक ग्रंथालय संचालक, नागपूर | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, गोंदिया. 
ळू श्री.बा.सं.कातकडे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, परभणी | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, वाशिम. 
९ डॉ.वि.कुं.जगताप जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सहायक ग्रंथालय संचालक, 
शासकीय विभागीय ग्रंथालय, | ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई. 
रत्नागिरी 


०२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनाधिकृत रजेवर जावू 
नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाचे आवेदन सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र 
ठरतील याची संबंधीतानी नोंद घ्यावी. 
०३. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर 
अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा करावी तसेच याबाबतचा अहवाल 
पंधरा दिवसांत शासनास सादर करावा. 
०५. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०६०११९०४३५७३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. वरील आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 
: OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

UCATION DEPARTM 

2a7e34267297 16al 


MANALI MILIND 
SAMANT 


genag 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - माहिती तथा आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. संबंधित सर्व अधिकारी/कार्यालये (ग्रंथालय संचाळनालयामार्फ़त) 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मंबई/नागपूर. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. निवड नस्ती, (साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


